मा.कामगार न्यायालय, गोंदिया येथे दाखळ आयडीए 
क्र.७/२०१२ ते 39/2092, श्रीम.सुमित्रा चुटे व इतर २४ 
रोजंदारी मजूरांना न्यायनिर्णयानुसार थकीत रक्‍कम 
अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.३७/१३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ सप्टेंबर,२०२० 


वाचा:- १) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.आयडीए-१०१७/१५१२५/१०५३/प्र.क्र.१८१/ 
आस्था-३/६६१, दि.१४/९/२०१७ व दिनांक २५/०१/२०१९. 
2) मा. कामगार न्यायालय, गोदिंया यांचा रिट याचिका क्र.७/१२ ते ३१/२०१२ बाबत 
दिलेला दिनांक २०/०२/२०१७ चा न्यायनिर्णय. 


प्रस्तावना:- 

अन्विक्षा आणि प्रात्यक्षिके प्रक्षेत्र, म्हाळी, ता.आमगाव, जि.गोंदिया येथील श्रीम.सुमित्रा 
परसराम Fe व इतर २४ रोजंदारी मजूर SAM एकूण २५ रोजंदारी मजूरांनी मा.कामगार न्यायालय, 
गोंदिया येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.७/२०१२ ते ३१/२०१२ बाबत न्यायालयाने दिनांक 
२०/०२/२०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने श्रीम.चुटे व इतर २४ रोजंदारी मजूरांना दि. 
१/११/२००१ ते दि.१४/७/२००८ व दि. १५/७/२००८ ते ३०/४/२०१२ या कालावधीतील देय ठरणारी 
थकबाकीची रक्‍कम रु.६२,१२,८६०/- (बासष्ट लाख बारा हजार आठडो साठ मात्र) व त्यावरील ७ टक्के 
व्याजाच्या रकमेची परिगणना करून यावरील खर्च सन २०२०-२०२१ करिता लेखाशिर्ष (२४०१ ०२६१) 
खालील तरतूदीमधून भागविण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय:- 


मा.कामगार न्यायालय, गोंदिया येथे दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने मा.न्यायाळलयाने 
दि.२०/०२/२०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार श्रीम.सुमित्रा परसराम चुटे व इतर २४ रोजंदारी 
मजूर अज्ञा एकूण २५ रोजंदारी मजूर यांना दि. १/११/२००१ ते दि.१४/७/२००८ व दि. १५/७/२००८ ते 
३०/४/२०१२ या कालावधीतील देय ठरणारी थकबाकीची रक्‍कम रु.६२,१२,८६०/- (बासष्ट लाख बारा 
हजार AS साठ मात्र) व त्यावरील ७ टक्के व्याजाच्या रकमेची परिगणना करून सदर रक्‍कम अदा 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.३७/१३-ओ 


२. न्यायालयीन प्रकरणात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, दिनांक १७/४/२०१५ भाग 
पहिला,उप विभाग-दोन अनु.क्र.७ नुसार प्रशासनीक विभाग प्रमुख यांना पुर्ण अधिकार प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. त्याअन्वये आयुक्त (कृषि) कार्यालयाने २५ रोजंदारी मजूरांना थकबाकीची रक्‍कम व त्यावरील 
७ टक्के व्याज याची अचुक परिगणना करुन मा. न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार देय 
ठरणारी रक्‍कम शासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शर्ती व आदेशा यांचे अनुपालन करून देण्यात यावी. 
तसेच या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 
या वरील खर्च लेखाशिर्ष २४०१-०२६१ मध्ये सन २०२०-२१ करिता उपलब्ध असलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.१७६/२०२०/व्यय-१, 
दि.१९/९/२०२० च्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२८१२३९३९९००१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्रांचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AShHok Maroti ४५५५ तता 


2.5.4.20=e212845 163abd7087 1 7bb4bef92b6886b147679a5af5a4 
94e268689ab8d696dd, 


INumber=5f7eca 1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da07 94% 
fa mM O0bee126€8678172a15C5, Ashok ti Atram 


Date: 2020.09.28 12:42:58 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
४. संचालक लेखा व कोषागारे मुंबई 
५. सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासकीय भवन ५ वा माळा, मुंबई-३२. 
६. सह संचालक (आस्थापना),कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 
७. विभागीय कृषि सह संचालक, नागपूर. 
८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गोंदिया 
९. जिल्हा कोषगार अधिकारी, गोंदिया 
१०.कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१२.निवड नस्ती-१३-ओ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


